मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रम) 
प्रधान लेखाशीर्ष २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
अंतर्गत सन २०२२-२३ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२६/२०२३/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 39.03.2023. 

शासन निर्णय :- 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळी मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग या प्रधान लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ मधील कार्यक्रम पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 

सन २०२२-२३ अंतर्गत “राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम विकास कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत 
सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) (२८५१६५८३) 
३३ अर्थसहाय्य” या प्रधान लेखाशीर्षामधील रू.०.५९लाख (अक्षरी रूपये एकोणसाठ हजार फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार सन २०२२-२३ च्या “रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व ग्रामोद्योग 
विकास (कार्यक्रम) (२८५१ १२०४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१८०/का.१४३१, दिनांक २९/३/२०२३ व वित्त 
विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ३२४/व्यय-२, दिनांक 39/3/2023 नुसार व मा.सचिव (Gala) सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०३११४३३९६६०२ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SEEMA BABAN ®: 


JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री(सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा. सचिव (FST) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. संचालक ,पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. आयुक्त,वस््रोद्योग आयुक्‍तालय,नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपूर . 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२६/२०२३/१७स 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. सहसचिव/उपसचिव (कार्यासन -रेशीम HAVER, WM व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (रेशीम कक्ष)नसहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१४. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-१ 
, शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२६/२० २३/)९७स/दि.३१.०३.२०२३ , 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष : २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,पुनविनियोज़न wena सन ३०२२-२३ (वजा)(-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना 


(रु.लाखात) 


सन २०२२-२३ 
योजनेचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष /उप लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 


पुरक विनियोजन 


Ce | ८५९-ग्रामोद्योग व 
राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २० १८- |९०७- रेशीम उद्योग, 


२३ अंतर्गत रेशीम विकास |(०१) विविध सहकारी संस्थाना सहाव्य, सन २०२२-२३ चा आर्थिक वर्षात उर्वरित 


कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधा कालावधीकरिता खर्च अपेक्षित नसल्याने संभाव्य 
निर्माण करणे व अस्तित्वातील ।रेशीय पक्रमांतर्ग निर्मा 


विबरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२३,/प्र.क्र.२ ६/२०२३/१७स/दि.३१.०३.२०२३ 
मागणी क्रमांक व्ही-२,प्रधान लेखाशिर्ष : २८५९-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (अधिक)(--) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना 


(रु.लाखात) 
WA २०२२-२३ चे पुनर्बिनियोजना 
योजनेचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष /उप लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा नंतरची होणारी 
पुरक विनियोजन 


२८५१-गप्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

१९०-संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
(०२) विविध सहकारी संस्थांना, 

(०२)(४५) रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व ग्रामोद्योग 
विकास (२८५१ १२०४)-३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


स्वयंचलित रिलींग युनिट (भारतीय बनावट) 
उभारणीसाठी सहाय्य करण्यासाठी राज्य हिश्याची 
तरतूद अपुरी पडत असल्याने आवश्यक जादा तरतूद. 


रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग 


व ग्रामोद्योग विकास 


48०88-0-05९०५07 0९512022-23९पुनर्विनियोजन 2022-23१पुनर्विनियोजन -2022-2023 statement N OTE GR\All Reappro 2022-23 Statement 


